श्री. के. यु. गजभिये, भारतीय प्रशासकीय सेवा 
यांच्या उपाध्यक्ष ब व्यवस्थापकीय संचालक, 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ पदाबरोल 
प्रतिनियक्‍्तीच्या अटो/शती विहीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्र:एसटीसी-३४०६/सीआर-४७/परि-९, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक : <२ (€ फेब्रुवारी, २००६. 


खाचा : 2) अपर मुख्य सचिब (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, यांचे 
अ.शा.पत्र क्र. एईओ-११०५/१०/२००५/दहा, दि. ७.११.२००५ 
र) सचिव, म.रा.मा.प.म.मुंबई यांचे पत्र क्र.राप/सर्चि/ठपा.ब व्य.सं./कार्यमार/२११, 
दि. १७ जानेवारी, २००६. 


शासन निर्णय :- श्रो. के. यु. गजमिये, भारतीय प्रशासकीय सेवा यांची उपरोक्त संदर्भ क्र.(१) वरील 
अ.शा.पत्रातील आदेशान्वये उपाध्यक्ष ब व्यवल्थापकोय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 
महामंडळ, या पदावर प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने शासन असे 
आदेश देत आहे की, श्री. के: यु. गजभिये, भारतीय प्रशासकीय सेवा यांच्या उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय 
, संचालक या पदावरील प्रतिनियुक्ती जाबतच्या-अंदो/सर्ती पुढीलप्रमाणे विहित करण्यात येत आहेत 


१) प्रतिनियुकततीचा कालाबयी : श्री. के. यु गजभिये, हे दि. ५.१.२००६ (मध्यान्होत्तर) 'पासून महाराष्ट्र 
राज्य मार्ग GATT महामंडळात स्वीयेत्तर सेवेत प्रतिमिथुक्‍्तीवर असतील मात्र - 


अ) जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनास आवश्यक वाटली, तर त्यांना 
:. स्थोयेत्तर सेबेतून केव्हाही परत बोलावण्याचा हक्क शासनास असेल. 


. ज) त्यांच्या सेवेची आव्रश्‍यकता महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास नसेल, तर ते त्यांना 
- शासन सेवेत परत पाठवू शकतात. मात्र, ज्या fering तसे करावयाचे असेल, त्यांच्या कमीत 
कमी ३ महिने अगोदर शासनास कळविणे आवश्यक राहील: 


२) वेतन :- ! श्री. के. यु. गजभिये, हे सदर प्रतिनियुक्तीच्या कालावधीत उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय 
संचालक हे पद धारण करतील. सदर कालावधीत ते भारतीय प्रशासन सेवेतील सुधारित बेतनश्रेणी 
रु.१८४००-५००-२२४००.या वेतनश्रेणीमध्ये बेतन घेतील. त्यांच्या वार्षिक वेतनवाढी मंजूर 
करण्याबाबतचे आदेश शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून (का.९अ) निर्गमित क्ररण्यात येतील. 


३) प्रतिनियुक्ती भत्ता:- श्री. के. यु. गजभिये, भा.प्र.से. यांना प्रतिनियुक्‍्तीच्या सदर 
कालावधीत शासन निर्णय साप्रवि/क्र.भाप्रसे ३०९४/(३८२) नऊ, दिनांक २.२.१९९५ अन्वये निर्गमित 
केलेल्या आदेशानुसार रु.२५०/- ५००/- या कमाल मर्यादेच्या अधिन राहून दरमहा मूळ वेतनाच्या 

%-१०% दराने प्रतिनियुक्ती भत्ता महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिबहन महामंडळ देईल. मात्र मूळ वेतन 
अधिक प्रतिनियुक्ती भत्ता ही रक्‍कम रु.२२ड००/- हून अधिक होता कामा नये'तसेच सप्र कालावधीत 


त्यांना जरी त्यांच्या अंतिम वेतन प्रमाणपत्रातही तसे नमूद केले असले तरी विशेष वेतन अनुश्ेय 
असणार नाही. 

४) महागाई भत्ता :- श्री. के. यु. गजभिये, यांना प्रतिनियुक्तीच्या कालावधीत, अखिल भारतीय सेवा 
अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी ज्या दराने महागाई भत्ता अनुज्ञेय असेल त्या दराने महागाई भत्ता अनुज्ञेय 
असेल. 


५) स्थानिक पुरक भत्ता :- श्री. के. यु. गजभिये, यांना राज्य शासनाच्या नियमानुसार/आदेशानुसार 
बेळोवेळी अनुज्ञेय असेल, त्या दराने स्थानिक पुरक भत्ता अनुज्ञेय असेल. 


६) निवासस्थान किंबा त्याऐवजी घरभाडे भत्ता किंवा त्याऐवजी घरभाडे भत्ता :- श्री, के. यु. गजभिये, यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या 
कालावधीत त्यांच्या पदास साजेसे निवासस्थान महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ देईल. तथापि, 
महामंडळ त्यांना योग्य असे निवासस्थान देऊ शकत नसेल आणि त्यांच्या ताब्यात प्रतिनियुक्तीवर 
जाण्यापूर्वी शासकीय निवासस्थान असेल, तर ते शासकोय निवासस्थान प्रतिनियुक्‍्तीच्या कालावधीत 
आपल्या ताब्यात ठेवू शकतात. मात्र प्रतिनियुक्तीबर गेल्याच्या दिनांकापासून पहिले ३ महिने त्यांना 
विहित सामान्य दराने ब त्यानंतर आर्थिक दराने शासकीय निवासस्थानाचे अनुज्ञप्ती शुल्क ब सेवाशुल्क 
भरणे आवश्यक आहे.. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांच्या नियमानुसार त्यांना भाडेरहित 
तत्त्वावर निवासस्थान देय असेल, तर त्याचा लाभ श्री. के. यु. गजभिये, हयांना घेता येईल. . 


'प्रतिनियुक्‍्तीच्या सदर कालावधीत त्यांच्या ताब्यात शासकीय किंवा संस्था यांचे 
: . निवासस्थान नसेल, तर त्यांना राज्य शासनाच्या नियमानुसार वेळोवेळी अनुशेय असलेला घरभाडे भत्ता 
* oye , 


४७) पवग्रहण अवघी, वेतन आणि खदली प्रवास भत्ता :- श्री. के. यु. गजभिये, यांना त्यांची स्वीयेत्तर 
सेबेत बदली झाल्यानंतर आणि तेथून परत आल्यानंतर, अशा दोन्ही वेळेच्या पदग्रहण अवधीमध्ये त्यांचे 
बेतन ब प्रबासभत्ता, तो अधिकारी ज्या शासनाच्या सेबेत असताना स्वीयेत्तर सेबेत गेला असेल, ते 

शासन किंवा स्वीयेत्तर सेवेतून आल्यानंतर ज्या शासनाच्या सेबेत जाणार असेल ते शासन त्यांच्या 
* संबंधित नियमानुसार महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिबहन महामंडळ देईल. 


८) प्रतिमियुकतीच्या erecta कर्तण्यार् केलेल्या प्रवासाकरिता प्रवागभत्ता :- श्री. के. यु. गजभिये, 
हयांना स्वीयेत्तर सेवेत रुजू झाल्यानंतर कर्तव्यार्थ कराव्या लागणाऱ्या प्रवासाकरिता राज्य शासनाच्या . 
- संबंधित नियमान्वये किंबा त्या संस्थेच्या नियमान्बये यापैकी werd fran अधिक फायदेशिर असतील 7 
त्या नियमानुसार प्रवासभत्ता आणि देनिक भत्ता अनुशेय असेल. 


९) (झ) रजा :- श्री. के. यु. गजभिये, हयांना प्रतिनियुक्‍्तीच्या कालावधीत अखिल भारतीय सेवा (रजा), 
नियम १९५५ हे नियम लागू असतील. प्रतिनियुक्‍्तीच्या कालाबधीत त्यांना नैमित्तिक रजा व्यतिरिक्त 
इतर रजा मंजूर करण्यास शांसन (सा.प्र.वि./का.१०) सक्षम असेल. स्वीयेत्तर सेवेच्या कालावधीत 
अथवा सेवा निवृत्तीच्या वेळेस घेतलेल्या रजेच्या कालावधीबद्दल द्यावयाच्या रजा वेतनाचा व कोणत्याही 
स्थानिक प्रक भत्त्यावरील संपूर्ण खर्च महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास सोसावा लागेल. 


ta) Wafer :- लागू नाही. 


to) विकलांगता रजेबद्दल रजा वेतन :- स्वीयेत्तर सेवेत किंबा अशा सेबेमुळे आलेल्या. 
विकलांगतेबद्दण मंणूर करण्यात येणाऱ्या रजेच्या संबंधात, अशो विकलांगता स्वीयेतर der 


| उ88015:4-17भतेर०१४- 1.0.049०: 2 


- >संप्ल्यानंतर उघडकीस आली, तरी सुध्दा रजा बेतन देण्यात महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ 
जबाबदार असेल, अशा रजा वेतनाचा खर्च त्या संस्थेकडून वसुल करण्यात येईल. 


११) रजा Sar ब निवृत्तीवेतन अंशदाने :- श्रो.. के, यु. गजभिये, हर्यांच्याबाबत रजा वेतन व 
निवृत्तीबेतन अंशदान हे शासनाने (सा.प्रवि.) कळविलेल्या दराने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिबहन महामंडळ 
हे शासनाकडे (सा.प्र:वि./का-९अ) प्रत्येक आर्थिक वर्षांच्या समाप्तीपासून १५ दिवसांच्या आत किंवा 
जर स्वीयेत्तर सेवा आर्थिक वर्ष संपण्यापूबी समाप्त झाली असेल, तर स्वीयेत्तर सेबा समाप्तीनंतर भरणा 
wie. हया रकमा दोन वेगवेगळया डिमांड greene (पहिला रजा वेतनाच्या रकमेचा ब दुसरा 
निवृत्तीवेतन अंशदानाच्या रकमेचा) लेखा अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग/का.९अ, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० ०३२ यांच्याकडे पाठविणे आवश्यक आहे. सदर डिमांड ड्राफ्टस्‌ बृहन्मुंबईतील कोणत्याही 
अनुसूचित बँकेचे ब लेखा अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग/का-९अ, मंत्रालय, मुंबई या नावे 
काढलेले असणे आवश्यक आहे. सदर रकमा पुढील लेखा शिर्षाखाली जमा दर्शविण्यात याव्यात. 


अ) रजा वेतन :- "००७० इतर प्रशासकीय सेवा>०६-.इतर सेवा - ८००- इतर जमा रकमा 
(नक) अखिल भारतीय सेवेतील जे अधिकारी wader प्रतिनियुक्तीवर आहेत, त्यांच्याबाबत रजा बेतन 
अंशदान (००७००११६)" 


: ब) निवृत्ती वेतन अंशदान :- "००७१-निवृत्तीबेतन ब इतर सेवा निवृत्ती ब इतर सेबानिवृत्ती लाभ 
याच्या बसुली संबंधातील अंशदान ब वसुलीच्या रकमा-०१९-नागरी-१९०१- अधिदान व अंशदाने (एक) 
स्वीयेत्तर सेवा अधिकारी (००७९००१२)" , 


.. टीप :- प्रतिनियुक्‍्तीच्या कालाबधीत उपरोक्‍त रकमाचा भरणा करण्यास विलंब झाल्यास 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ विलंब कालावधीत दंडात्मक व्याज भरण्यास जबाबदार राहील. 


१२) नैमिस्तीक रजा :- श्री. के. यु. गजभिये, हयांना प्रतिनियुक्‍्तीच्या कालाबधीत राज्य शासनाच्या 
नियमानुसार नैमित्तिक रजा उपभोगता येईल. प्रतिनियुक्तीच्या कालाबधीत नैमित्तिक रजा मंजूर 
करप्यास, संस्थेच्या कार्यकारी प्रमुखास दुय्यम असलेल्या अधिकाऱ्यांना संस्थेचे कार्यकारी प्रमुख ब 
संस्थेच्या कार्यकारी प्रमुखास संबंधित मंत्रालयीन विभाग सक्षम असेल. 


१३) रजा प्रवास सबलत :- श्रो. के. यु. गर्जाभिये, हयांना अखिल भारतीय सेवा (रजा प्रवास सवलत) 
नियम, १९६८ मधील तरतुदीनुसार रजा प्रवास सवलत मिळण्याचा हक्क असेल. हयाबाबतचा खर्च 
महराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ हया संस्थेस सोसावा लागेल. तथापि, शासन पृष्ठांकन सा.प्र.वि. 
दि.९३.३.२००१ व शासन परिपत्रक दि.५.३.२००२ अनुसार रजा प्रबास सवलत दि.२.३.२००१ पासून २ 
वर्षासाठी स्थगित करण्यात आलीं आहे. तर्थापि, १.३.२००१ या दिनांकास ज्या अधिकाऱ्यांची 
सेबानवृत्तीसाठी २ वर्षापेक्षा कमी सेवा शिल्लक आहे अशा अधिकाऱ्यांना उपरोक्त आदेशातील 
तरल्दींच्या अधीन राहून सूट देण्यात आली आहे. 


(paar प्रतिनियुक्तीच्या कालावधीत नैमित्तिक रजा वगळता अन्य प्रकारची रजा मंजूर 
करण्यास शासन (सा.प्र.वि.) सक्षम असल्यामुळे त्या कालावधीत रजा HART सवलत मंजूर करण्यासही 
शासन (सा.प्र.वि./का.९०) सक्षम असेल. | 


१३) बेद्वकिय सवलती :- श्री. के. यु. गजभिये, यांना afer भारतीय सेवा (वैद्यकिय देखभाल) 
नियभ, १९५४ मधील तरतूदीनुसार वैधकिय सुविधाचा लाभ are असेल. त्यावरील खर्च महाराष्ट्र 
राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास सोसाबा.लागेल. मात्र, सदर संस्थेचे त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी वैद्यकिय 


DASIANTRA-112005 NOWIAS- KU. Gajbhiye 3 


संधलती देण्याबाबत वेगळे नियम असतील आणि त्याचा लाभ श्रो. के. यु. गजभिये, हे घेऊ इच्छित 
असतील तर प्रतिनियुक्ती कालावधीत त्या नियमांचा लाभ देण्याबाबत विकल्प देण्याचे weet त्यांना 
असेल. 


१५) भविष्य निर्वाह मिशी :- श्री. के. यु. गजभिये, हयांनी प्रतिनियुकक्‍्तीच्या कालाबधीत अखिल 
भारतीय सेवा (भविष्य निर्वाह निधी) नियम, १९५५ मधील तरदुदीनुसार भविष्य निर्वाह निधीची मासिक 
वर्गणी दरमहा त्यांच्या बेतनातून भरणे आवश्यक आहे. ही वर्गणी "८००५ राज्य भविष्य निर्बाह निधी 
-o8 नागरी -१९०४-अखिल भारतीय Var भविष्य निर्वाह निधी (८००५ ००३६ Yo)" या लेखा 
fasta? जमा दर्शविण्यात याबी. सदर रंकमेचा धनादेश त्यांचे भविष्य निर्बाह निधी खाते 
महालेखापाल (लेखा ब अनुज्ञेयता) weds, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर यापैकी ज्या महालेखांपालांकडे 
असेल त्या महालेखापालांच्या ae काढून भविष्य निर्वाह निधी अनुसूचिसह त्यांच्याकडे पाठविण्यात 
याबा. 


प्रतिनियुक्तीच्या कालावधोत त्यांन! त्यांच्या भबिष्य निर्वाह निधी खात्यातून परलाषा 
wre ना-परताबा atts मंजूर करण्यास शासन (सा.प्र.वि.) सक्षम असल्यामुळे याबाबतंचे अर्ज 
सा.प्र.वि./का.९, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे मंजूरीसाठी पाठविण्यात यांवेत 


१६) बिभागीय चोकशी :- श्री. के. यु. गजभिये, हयांच्या विरुध्द विभागीय चौकशीनाबंत, 


भारतीय सेबा (शिस्त व अपिल), नियम १९६९ हे नियम लागू असंतील. प्रतिनियुक्तीवर असताना 
त्यांच्याविरुध्द विभागीय चौकशी करावयाची असेल तर त्यांना शासन सेवेत प्रत्यावतीत करंण्यात 


येईल. यासंबंधी कारवाई अंतर्गत त्यांना शासनाने निलंबित केल्यास निलंबनाधीन कालाबधीत त्यांना 
शासन Pate भत्ता देईल. मात्र निर्वाह भत्त्याची रक्‍कम महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिबहन महामंडळाकडून 
बंसूल करण्यात येईल. 


१७) ate किंवा सानुग्रह अनवान :- श्री. के. यु. गजभिये, यांना बोनस किंबा सानुग्रह अनुदान 
aga नाहो. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या नियमानुसार जरी त्यांना बोनस अथबा 
सानुग्रह अनुदान अनुज्ञेय असेल, तरी ते त्यांना स्वीकारता येणार नाही. 


दरमहा बसूल करील आणि ही रक्कम धनादेशाद्वारे ५४7१)बापाल (लेय्या ब अनुज्ञेयता) एक, महाराष्ट्र, 
मुंबई यांचेकडे पाठविल, ही रक्‍कम 


अ) केंद्र शासकीय कर्मचारी गट विमा (सदस्यांबाबत) 


(८६५८- सस्पेन्स अकाउंटस-१२३/ऑल इंडिया सर्व्हिसेस ऑफिसर्स ग्रुप इन्शुरन्स 
स्कीम रिकळरीज टोवर्डस, सेन्ट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज ग्रुप इन्शुरन्स स्कीम मेड अँप्लीकेबल टू 
आयएएस ऑफिसर्स बॉर्न आंन दि महाराष्ट्र केडर-सबक्रोप्शन आयएस (८६५८०३८७) किंबा, 


ब) राज्य शासकीय कर्मचारी गट बिमा (सदस्यांबाबत) 


"CR इन्शुरन्स अँण्ड पेन्शन फंड व इन्शुरन्स अँण्ड पेन्शन फंड स्टेट गव्हर्नमेंट 
स्म्प्लोईज ग्रुप इन्शुरन्स फंड", या लेखाशिर्षाखाली जमा दर्शदिण्यात यादी. 


DASSAITRA-1\200SNOVWIAS: ३]. 0404055 4 


(केंड्रशासकीय कर्मचारी गट विमा/राज्य शासकोय कर्मचारी गंट बिमा योजनेची वर्गणी 
. कपात करताना संबंधित अधिकाऱ्याने वरील. कोणत्या योजनेचे सदस्यत्व स्विकारले आहे त्याची 


ग्वातरजमा करून घ्यात्री.) 


सद्र aot भरण्यास विलंब करण्यात आल्यास विलंब कालावधीत दंडनीय दराने 
व्याज आकारण्यात येईल. 


१९) मोटार कार :- श्री. के. यु. गर्जभिये, हयांच्या प्रतिनियुषतीच्या कालाबधीत बापरासाठी महाराष्ट्र 
राज्य मार्ग परिबहन महामंडळ त्यांना वाहन उपलब्ध करुन देईल. सदर वाहनाचा खाजगी वापर पुढील 
_ . अटीच्या अधोनतेने त्यांना करता येईल. 


अ) वाहनाचा खाजगी वापर दरमहा Wo किलोमिटरहून अधिक होता कांमा नये. यासाठी 
'ल्यांना वेळोवेळी विहित करण्यात येणाऱ्या दराने भाडे संस्थेस द्यावे लागेल. 


ब) शासन निर्णय वित्त बिभाग, क्र.टीआरए-१०९०/प्र.क्र.३२०/९०/एसईआर-५, 
. दि.९७:१०.१९९० अन्वये निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार बाहनाच्या खाजगी बापरास परवानगी असेल. 
FT Bee आदेशात वेळोलेळी ज्या सुधारणा क्लेल्या जातील, त्या सुधारणाही वाहनाच्या खाजगी 


- जापराषषाबत आपोआप असतील. 


Ro) कर्ज आणि अग्रिम + श्री. के. यु. गजभिये, हयांना प्रतिनियुक्‍्तीच्या कालावधीत भविष्य निर्वाह 
निधी परतावा प्राप्तांना परतावा अग्निम, घरबांधणी ative, मोंटार कार oie, वैयक्तिक संगणक 
अग्रिम, मंजूर करण्यास शासन (सा.प्र.वि.) सक्षम असेल. यानानतचे त्यांचे अर्ज सामान्य प्रशासन 
बिभाग/का-९, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे मंजूरीसाठी पाठविण्यात यावे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 
महामंडळ यांनी त्यांना संदर अग्रिम मंजूर करु नयेल. 


) प्रतिनियुक्तीवर असताना रजेबरुन steven प्रशिक्षणावरुन परत आल्यानंतर नियुक्ती :- श्री. के 
यु. गजभिये, हे प्रतिनियुक्‍्तीच्या कालावधीत रजेवर गेले किंबा प्रशिक्षणासाठी गेले आणि ते धारण करीत 
असलेल्या पदाषर अन्य अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आणि रजेबर अथवा प्रशिक्षणावरुन 
परल आल्यानंतर त्याची नियुक्त अन्य पदावर करण्यात आली तर रजाबेतन, वेतन, पदग्रहण अवधी, 
शक्‍तीचा खोळंबा कालावधी इत्यादीबाबत सर्व खर्च रजा समाप्तीच्या अथवा प्रशिक्षण समाप्तीच्या 
दिनांकापासून ते अन्य पदाचा कार्यभार धारण Serer दिनांकापर्यंत महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 
महामंडळ करील. . 


२२) निवासी शिपायाऐवजी रोखभत्ता :- महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात प्रतिनियुक्‍तीच्या 
कालावबधोत श्री.विजय सतबोर सिंह यांच्या निवासस्थानी शिपाई दिला नसल्यास व श्री. के. यु. गर्जभिये, 


ह्यांना प्रतिनियुक्तीबर जाण्यापूबी निवासी शिपायाऐबजी रोखभत्ता अनुज्ञेय असल्यास किंबा महाराष्ट्र 
राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील अधिकाऱ्यांना निवासी शिपायाऐबजी रोखभत्ता अनुज्ञेय असल्यास 
त्यांना प्रतिनियुक्‍्तीच्या कालाबधीत त्याच दराने निबासी शिपायाऐवजी रोखभत्ता अनुज्ञेय असेल. मात्र 
असा भत्ता घेण्यापूर्वी दरमहा अधिकाऱ्यांचे निवासी शिपाई देण्यात आलेला नाही, असे प्रमाणपत्र 

संबंधित अधिकाऱ्याने देणे आवश्यक राहील. 


२३) शासनाने aerial बिहित केलेले नियम लागु करणे :- श्रो. के. यु. गजभिये, हयांना 
प्रतिनियुक्‍्तीच्या कालाबधील शासन वेळोवेळी जे नियम करौल किंबा जे कार्चकारी' आदेश निर्गमित 
करोल ते नियम/कार्यकारी आदेश लागू असतील. <2 


DASSANTRA-It200SROVIAS- FLL. Ga)bhipe ee 


२४) प्रतिनियुक्ती कालावधीत Sore areas प्रवास :- महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात 
प्रतिनियुक्तीवर Saar, सदर संस्थेच्या कामासंबंधात देशात कोठेही प्रवास करावयाचा झाल्यास 
शासनाच्या पूर्व परवानगीची आवश्यकता असणार नाही. मात्र संस्थेच्या कामाच्या संबंधात परदेशी 
जावयाचे असल्यास, शासनाची पूर्व परबानगी आवश्यक असेल. त्याचप्रमाणे संस्थेशी प्रत्यक्ष संबंध 
नसलेल्या शासकीयानिम शासकीय कामानिमित्त अथवा खाजगी संस्थाच्या समारंभासाठी देशांतर्गत 
प्रवास करावयाचा असल्यास, त्यासाठी शासनाची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक राहोल. 


२५) विहित अटी/शतीमध्ये समाविष्ट नसलेल्या अटी/शतीबाबत :- वर नमूद केलेल्या अटी/शर्तीमध्ये 
समाविष्ट नसलेल्या विशिष्ट अटो/शतींबाबत महाराष्ट्र शासन संवर्गातील भारतीय प्रशासन सेवा 
अधिकाऱ्यांना जे नियम, विनिमय आणि कार्यकारी आदेश लागू असतील ते नियम, विनिमय व 
कार्यकारी आदेश लागू असतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


xe abi 


सु. सु. बाहाणे ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


a | 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षण), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा ब अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षण), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

अधिदान ब लेखा अधिकारी, मुंबई, 

उपाध्यक्ष ब व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई-८, 

sit. oy यु. Taft, उपाध्यक्ष ब sree संचालक, महाराष्ट्र्‌ राज्य मार्ग परिबहन महामंडळ, 
मुंबई-ट. 

उपाध्यक्ष ब व्यबस्थापकोय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई-८ 

सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १०, ९ व ९अ), मंत्रालय, मुंबई-३२, 

वित्त बिभाग (का.क्र.सेवा-२, सेबा-३, सेबा-५), मंत्रालय, मुंबई-३२, 

महाव्यबस्थांपक (क.व औ.सं.), महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई-८,, 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई-८, 

निबडनस्ती. 


९५११०५०५१५ ०५०००५०७ 


DASSATRA-1\2005\NOVIAS- K.U. Gaibhiye « 


